VIm 


Reg . No. NPCITY/ 236/ 2015-17 
Published on 3rd September 2015 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १ , अंक २४ ] गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २, २०१५/ भाद्रपद ५-११, शके १९३७ [ पृष्ठे ९ , किंमत : रुपये ८ . ०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग ४- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरिक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा . अ . क्र . १२२ . 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२ , दिनांक ५ ऑगस्ट, २०१५ . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ . 


क्रमांक टिपीएस - २५१४ -९६- प्र . क्र .- १६३- नवि - ३० - २०१४ . 


ज्याअर्थी, अमरावती प्रादेशिक योजना ( यापुढे “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असे संबोधिले आहे ) शासनाच्या नगर विकास विभागाने महाराष्ट्र 
प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा . ३७ वा ) (यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिले आहे ) चे कलम १५(१) अन्वये 
अधिसूचना क्रमांक टिपीएस - २८८७- प्र.क्र . १९६- नवि -१३, दिनांक २९ मे , १९९३ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक १५ ऑगस्ट , १९९३ पासून 
अंमलात आलेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रादेशिक योजनेमध्ये मौजे सोनगाव , ता . चांदुररेल्वे येथील गट क्र . ७८ ( सर्वे नं . २४/ १ ) मधील नकाशात दर्शविलेले 
१. १४ हे. क्षेत्र ( यापुढे ज्यास “ उक्त जमिनी ” असे संबोधले आहे) कृषी विभागात समाविष्ट आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम- २० पोटकलम -(२) मधील तरतुदीनुसार उक्त जमिन कृषी विभागातून वगळून खालील अटींवर 
रहिवास विभागात समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झाले आहे ( यापुढे ज्यास “ प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) ; 


अट क्र . १ .- फेरबदलाखालील क्षेत्राचा अभिन्यास करतांना त्यामध्ये अनिवार्य १० % खुल्या जागे व्यतिरीक्त १० % सुविधाक्षेत्र सोडण्यात यावे. 


अट क्र . २ . - फेरबदलाखालील क्षेत्रात पाणी पुरवठा , वीज , मलनिस्सारण इ . नागरी सुविधा स्वतः उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी जमीन 
मालक /विकासकाची राहील . 


अट क्र . ३ . - शासनाने आदेश क्र . टिपीएस- १८१५/ प्र. क्र . ४९ / १५ / नवि- १३ , दिनांक ६ मे , २०१५ अन्वयेनिर्धारीत केल्याप्रमाणे अधिमुल्याचा 
भरणा करण्याची जबाबदारी जमीन मालक/विकासक यांची राहील . 
अ - एक - अ- १ ( १६१८ ) . 

( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २ , २०१५/ भाद्रपद ५-११ , शके १९३७ 


अट क्र . ४ . - फेरबदलाखालील जमिनीत जर अभिन्यासात भूखंड पाडून विक्री करणे प्रस्तावित असेल तर अभिन्यासातील मुलभूत सुविधांचा 

__ विकास व भूखंड विक्रीसाठी खालीलप्रमाणे बंधने राहतील . जिल्हाधिकारी यांनी सदर बाबीवर नियंत्रण ठेवावे . 
( अ) अभिन्यास अंतीमत : मंजूर झाल्यावर . . एकूण २५ % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( ब) सुमारे ४० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर . . एकूण ५० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( क ) सुमारे ६० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर . . एकूण ७५ % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( ड) सुमारे ८०% मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर . . एकूण ९० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील. 
( इ) सुमारे १०० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर . . एकूण १०० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 

तसेच जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर , जिल्हाधिकारी यांनी विहीत केल्यानुसार सर्व मूलभूत सुविधा 
विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही . 

वरील बाबतीत उल्लंघन झाल्यास रेखांकन व अकृषक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील . 

त्याअर्थी आता , उक्त अधिनियमाच्या कलम २० पोटकलम ( ३ ) अन्वये शासन उक्त फेरबदल करण्याचा इरादा जाहिर करीत आहे व 
प्रस्तावित फेरबदलाच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना योग्य त्या कारणांसह , ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे मुदतीत लिखीत स्वरुपात मागविण्यात येत आहेत ; 

हरकती/ सूचना सहसंचालक नगर रचना, अमरावती विभाग , अमरावती यांच्याकडे पाठविण्यात याव्यात . विहित मुदतीत सुचना/ हरकती 
दाखल करणा - यांना सुनावणी देण्याकरिता व शासनास अहवाल सादर करण्याकरिता शासनातर्फे अधिकारी म्हणून सहसंचालक नगर रचना , 
अमरावती विभाग , अमरावती यांची नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे. 


( १ ) जिल्हाधिकारी , अमरावती . 


( २ ) सहसंचालक नगर रचना, अमरावती विभाग , अमरावती . 
( ३ ) सहायक संचालक नगर रचना , अमरावती शाखा, अमरावती . 
सदर फेरबदलाची अधिसूचना शासनाच्या www. maharashtra . gov.in या वेब साईटवर देखील उपलब्ध आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


म . मो . पाटील , 

अवर सचिव . 


भाग १- अ ( अ .वि . पु .) म . शा . रा ., अ .क्र . १२३ . 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai 400 032 , Dated the 5 August, 2015 
MAHARASHTRA REGIONAL & TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No.-TPS - 2514- 96- CR- 163 - 2014 - UD - 30 . 

Whereas , the Regional Plan of Amravati Region (hereinafter referred to as the " said Regional 
Plan ") has been sanctioned by the Government in Urban Development Department under 
section 15( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( Mah. XXXVII of 1966 ) 
( hereinafter referred to as "the said Act ") vide Notification No TPS- 2887 / CR- 196 / UD- 13, 
dated 29th May , 1993 and has come into force with effect from 15th August , 1993 ; 

___ And whereas , the lands bearing Gat No . 78 ( Survey No . 24 / 1 ) of Mouje Songaon, Tal. Chandur 
Railway , admeasuring 1 . 14 Ha , as shown on the Part Plan , (hereinafter referred to as the " said lands") 
is included in Agricultural Zone in the said Regional Plan . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २ , २०१५ / भाद्रपद ५- ११ , शके १९३७ 


And whereas, the Government of Maharashtra is of the opinion that the said lands should be 
deleted from Agricultural Zone and included in Residential Zone in accordance with the provisions 
of sub - section ( 2 ) of Section 20 of the said Act, subject to the following conditions (hereinafter referred 
to as the " Proposed Modification ") 
Condition No . 1 : While preparing lay - out in respect of the said lands under modification , apart from 

the compulsory 10 % open space , 10 % space shall be kept for public amenities. 
Condition No . 2 : It shall be the responsibility of the concerned Land Owner /Developer to provide 

amenities like water supply , electricity , sewerage etc . in the said lands under 

modification . 
Condition No . 3 : It shall be the responsibility of the Land Owner / Developer to pay premium as 

decided by the Government vide order No. TPS - 1815 / C . R . 49 / 15 / UD - 13 , dated 6th 

May , 2015 . 
Condition No. 4 : If the said lands under modification are proposed to be developed by way of plotted 

lay - out, then sale of plots shall be monitored by the Collector , in relation to 

development of civic amenities as per the stages given below . 
(i) After final approval of lay -out 

. . Sale of 25 % of total plots shall be 

permissible . 
( ii ) After completion of 40 % of Civic Amenities . . Sale of 50 % of total plots shall be 

permissible. 
After completion of 60 % of Civic Amenities . . . Sale of 75 % of total plots shall be 

permissible . 
( iv ) After completion of 80 % of Civic Amenities . . Sale of 90 % of total plots shall be 

permissible. 
(v ) After completion of 100 % of Civic Amenities . . Sale of 100 % of total plots shall be 

permissible . 
If Group Housing Scheme is proposed in the lay -out, then the occupancy certificate shall not be 
given unless civic amenities specified by the Collector are fully developed . 

In case of non - compliance , Lay -out Approval and Non -Agricultural permission shall be liable to 
be cancelled . 

Now therefore , as provided in sub - section ( 3 ) of Section 20 of the said Act, the Government of 
Maharashtra declares its intention to initiate the proposed Modification and invites objections and 
suggestions from the general public within 30 days from the date of publication of this notice in the 
Maharashtra Government Official Gazette. Suggestions / objections in this regard shall be addressed 
to the Joint Director of Town Planning, Amaravati Division , Amaravati who is hereby appointed as 
the Officer to hear the suggestions / objections received within stipulated period and to submit his 
report on the same to the Government ; 

The plans showing the proposed modification shall be kept for inspection by the general public 
during office hours on all working days at the following offices . 

( 1) The Collector, Amravati. 
( 2 ) The Joint Director of Town Planning, Amravati Division , Amravati. 
(3) The Assistant Director of Town Planning, Amravati Branch , Amravati. 
This Notice shall also be published on the Government web site at www .maharashtra. gov.in 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M . M . PATIL , 
Under Secretary . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २ , २०१५/ भाद्रपद ५-११ , शके १९३७ 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा . अ . क्र . १२४ . 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२ , दिनांक २८ जुलै, २०१५. 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ . 


क्रमांक टिपीएस - ३७१४ - ६२५ -प्र . क्र .- २१६- नवि -३० - २०१४ . 


ज्याअर्थी, अकोला - वाशिम प्रादेशिक योजना ( यापुढे “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असे संबोधिले आहे ) शासनाच्या नगर विकास विभागाने महाराष्ट्र 
प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा . ३७ वा ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिले आहे ) चे कलम १५(१ ) अन्वये 

. १०६- २००९ - नवि- ३० , दिनांक २३ एप्रिल , २०१२ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक १५ जून , २०१२ पासून 
अंमलात आलेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये " शेती तथा ना -विकास ” विभागात ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त 
शेती तथा ना -विकास विभाग ” असा करण्यात आलेला आहे), अनुज्ञेय करावयाच्या वापरामध्ये विनियम क्र . २.४.१ च्या अनु. क्र . ( xiv) वर औद्योगिक 
विकास धोरण , कृषी आधारीत उत्पादनांकरीता भूखंड क्षेत्राच्या ०. २० इतक्या चटई क्षेत्र निर्देशांकाचे मर्यादेत , अनुज्ञेय रहिवास वापर व प्रादेशिक 
योजनेच्या तरतुदीनुसार प्रस्तावित रहिवास वापरापासून ५०० मीटर अंतराबाहेर , विविध औद्योगिक वापराकरिता मुक्तरित्या बांधकाम अनुज्ञेय आहे 
( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ मूळ अनुज्ञेय चटई क्षेत्र निर्देशांक ” असा करण्यात आलेला आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेच्या उक्त शेती तथा ना -विकास विभागात लघु उद्योगामध्ये समाविष्ट असणारे प्रदुषण रहित उद्योग 
अशाप्रकारे गावठाणापासून अनुज्ञेय होणा - या रहिवास विभागानंतरच्या क्षेत्रात ०. ४० हे. क्षेत्रापर्यंतच्या मर्यादेत व एका खेड्याकरीता महत्तम ५.०० हेक्टर 
क्षेत्रापर्यंत, अधिमुल्य भरणा करण्यासापेक्ष अनुज्ञेय करणेबाबत , सोबतच्या अनुसूची “ अ ” प्रमाणेची तरतूद , उक्त प्रादेशिक योजनेच्या विकास नियंत्रण 
नियमावलीमध्ये अंतर्भूत करणे आवश्यक असून त्याकरिता उक्त अधिनियमाच्या कलम २०(२ ) मधील तरतुदीनुसार उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित 
करणे आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख प्रस्तावित फेरबदल असा करण्यात आलेला आहे ) ; 


त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० पोट- कलम ( ३ ) मधील तरतुदीप्रमाणे उक्त प्रादेशिक योजनेत प्रस्तावित फेरबदल करण्याचा हेतू 
शासन याद्वारे घोषित करीत आहे आणि त्याकरीता सामान्य जनतेकडून सूचना/ हरकती मागवित आहे . प्रस्तावित फेरबदलाच्या अनुषंगाने काही सूचना/ 
हरकती द्यावयाच्या असतील तर त्या नागरीकांनी, ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकांपासून ३० ( तीस) दिवसांचे आत सह 
संचालक , नगर रचना , अमरावती विभाग , अमरावती , “ निलगीरी ” डॉ . अग्रवाल यांची इमारत , काँग्रेसनगर रोड, अमरावती यांच्या नावे लेखी स्वरुपात 
कारणांसह पाठवाव्यात . प्राप्त होणा- या सूचना/ हरकतींवर सुनावणी देणेसाठी व त्यावरील अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी सहसंचालक , नगर 
रचना , अमरावती विभाग , अमरावती यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० ( तीस ) दिवसांचे आत प्राधिकृत अधिकारी यांचेकडे प्राप्त झालेल्या सूचना / 
हरकतींचाच केवळ शासनाकडून विचार केला जाईल . 

प्रस्तावित फेरबदलाची सूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत खालील कार्यालयात उपलब्ध ठेवण्यात 
यावी : 


( १ ) सहसंचालक , नगर रचना , अमरावती विभाग , अमरावती. 


( २ ) सहायक संचालक , नगर रचना , अकोला/ वाशिम शाखा, अकोला/ वाशिम . 


( ३ ) जिल्हाधिकारी , अकोला/ वाशिम . 

अनुसूची- अ 
Following proviso shall be added afterd the provision incorporated at Sr. No . ( xiv ) of Regulation 
No . 2 . 4 . 1 of the Development Control Rules regarding the Permissible Users in Agricultural Zone and 
No Development Zone of the Regional Plan Akola -Washim : 

“ Provided that the Non - Polluting Industries which are included in Small Scale Industries may 
be permitted in No Development Zone / Agricultural Zone after the permissible limit for Residen 
tial Zone from gaothan with the maximum area of 0 .40 Hector for one unit and restricted to 5 .00 
Hector area for one village , subject to payment of premium at the rate of 30 % of the non 
agriculture potential land rate of the said land or if such rate is not available then rate of 
adjoining non - agriculture potential land as prescribed in the ASR of the year of granting such 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २, २०१५/ भाद्रपद ५-११ , शके १९३७ 


permission . Such premium shall be deposited in the concerned Branch Office of the Town 
Planning Department / concerned Authority wherever applicable. ” 
PTGT 1751 F || www .maharashtra . gov . in a da pisca desa yrte Coula 4D . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


A . Ì. Yes , 

अवर सचिव . 


HTT 9 - 31 ( 37 . f . 9 .) H . SIL . P . 37 . $6 . 974 . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai- 32 , dated the 28th July , 2015 . 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 

No. TPS - 3714 /625 /CR -216 - 14 -UD - 30 . 

Whereas the Regional Plan of Akola -Washim Region (hereinafter refferred to as the " said 
Regional Plan ") has been sanctioned by the Government in Urban Development Department 
under Section 15 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) 
(hereinafter referred to as " the said Act ") vide Notification No . TPS 2509 - 205 - CR 106 - 2009 -UD - 30 , 
dated 23rd April, 2012 and has come into force with effect from 15th June , 2012 ; 

And whereas, as per Sr. No . (xiv ), of the Regulation No . 2 .4 . 1 regarding Permissible Users in 
Agricultural Zone and No Development Zone in Development Control Rules of the said Regional Plan , 
Industrial use is freely permitted in Agriculture / No Development Zone , (hereinafter referred to as 
" the said Agriculture / No Development Zone " ), for Industrial Development Policy. Industries 
engaged in the processing of various Agriculture Products , out side 500 mts. from allowable residential 
use and proposed residential use as per regional plan provisions subject to maximum FSI of 0 . 2 , 
calculated over the entire plot area of the Industrial unit (hereinafter referred to as " the basic 
permissible FSI ") ; 

And whereas , the Government is of the opinion that it is necessary to make provision to permit 
the Non - Polluting Industries which are included in Small Scale Industries shall be permitted after 
the permissible limit for Residential Zone, with the maximum area of 0 . 40 Hector for one unit and 
upto 5 . 00 Hector area for the one village , subject to the payment of premium , as mentioned in 
Annexure - A and , for that purpose , it is expedient to modify the said Regional Plan under Section 2012 ) 
of the said Act (hereinafter referred to as " the proposed modification ") ; 

Now , therefore, as provided in sub - section (3 ) of Section 20 of the said Act, the Government 
hereby declares its intention to make the proposed modification and for that purpose , invites sugges 
tions and / or objections from the general public with respect to the proposed modification , suggestions 
and / or objections in this regard shall be submitted within a period of 30 (thirty ) days from the date 
of publication of this Notice in Maharashtra Government Gazette to the Joint Director of Town 
Planning, Amravati Division , Amravati, " Nilgiri " , Dr. Agrawal building, Congress Nagar road , Amravati 
who is hereby appointed as the " Officer " for giving hearing in respect of the Suggestions and / or 
Objections received in this regard and to submit his report to the Government ; 

Suggestions and / or objections received by the Joint Director of Town Planning , Amravati 
Division , Amravati, within a period of 30 (thirty ) days only from the date of publication of this Notice 
in Maharashtra Government Gazette will be considered . 

This Notice shall be kept for inspection of the general public during office hours on all working 
days at the following offices : 

( 1 ) Joint Director of Town Planning, Amravati Division , Amravati. 
( 2 ) Assistant Director of Town Planning, Akola /Washim Branch , Akola /Washim . 


(3) The Collector , Akola /Washim . 


31.- 05 -31-7 ( 9& 96). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २ , २०१५/ भाद्रपद ५-११ , शके १९३७ 


ANNEXURE - A 


Following proviso shall be added after the provision incorporated at Sr . No . (xiv) of Regulation 
No. 2 .4 . 1 of the Development Control Rules regarding the Permissible Users in Agricultural Zone and 
No Development Zone of the Regional Plan Akola -Washim : 


“ Provided that the Non - Polluting Industries which are included in Small Scale Industries 
may be permitted in No Development Zone / Agricultural Zone after the permissible limit for 
Residential Zone from gaothan with the maximum area of 0 . 40 Hector for one unit and restricted 
to 5 .00 Hector area for one village , subject to payment of premium at the rate of 30 % of the 
non -agriculture potential land rate of the said land or if such rate is not available then rate of 
adjoining non -agriculture potential land as prescribed in the ASR of the year of granting such 
permission . Such premium shall be deposited in the concerned Branch Office of the Town 
Planning Department/ concerned Authority wherever applicable. ” 
This notice shall also be published on the Government web -site at www .maharashtra . gov .in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M . M . PATIL , 
Under Secretary . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा . अ . क्र . १२६ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक नविशा- कक्ष- २- २३०४ - २०१५. 

महाराष्ट्र नगर परिषदा आणि नगर पंचायती ( अध्यक्ष पदाची निवडणूक ) ( सुधारणा) नियम , २००९ मधील कलम ७- क नुसार प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी , किरण कुरुंदकर , जिल्हाधिकारी , बुलडाणा या प्रगटनाद्वारे जाहीर करतो की , नांदुरा या नगर परिषदेच्या अध्यक्ष 
पदाची निवडणूक दिनांक ११- ८ - २०१५ रोजी घेण्यात आली असून सदर निवडणूकीमध्ये खालील अनुसूचीतील उमेदवार अध्यक्ष म्हणून निवडून 
आले आहेत . 

अनुसूची 
अ. क्र . नगर परिषदेचे निवडून आलेल्या उमेदवाराचे 
नाव 

नाव 
(१) (२) 
१ नांदुरा . . सौ. एकडे सविता राजेश 


( ३ ) 


बुलडाणा : 
दिनांक : २१ ऑगस्ट , २०१५. 


किरण कुरुंदकर , 
जिल्हाधिकारी, बुलडाणा. 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा . अ . क्र . १२७ . 


BY COLLECTOR 


ORDER 
No. NVS - Desk- 2 -2304 - 2015 . 

As required under Rule 7A of Maharashtra Municipal Councils and Nagar Panchayats (President 
Election) (Amendment ) Rules , 2009 , I, Kiran Kurundkar, Collector, Buldana hereby publishthe name of 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २ , २०१५/ भाद्रपद ५- ११ , शके १९३७ 


candidate who has been declared elected as President of theMunicipal Council, Nandura in the election 
held on 11th August 2015 . 

SCHEDULE 


Sr . 


Name of 

Name of the Elected 
No . Municipal Council Candidate 
___ ( 1 ) ( 2 ) 

( 3) 
1 Nandura . . Sau . Ekde Savita Rajesh 


Buldana : 
Dated the 21st August, 2015 . 


KIRAN KURUNDKAR , 
Collector, Buldana . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा . अ . क्र . १२८ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक नविशा- कक्ष- २ - २३०५- २०१५ . 

महाराष्ट्र नगर परिषदा आणि नगर पंचायत औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१ ( ए ) पोट - कलम ४ नुसार प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी , किरण कुरुंदकर , जिल्हाधिकारी , बुलडाणा या प्रगटनाद्वारे जाहीर करतो की , नांदुरा या नगर परिषदेच्या उपाध्यक्ष 
पदाची निवडणूक दिनांक ११ -८ -२०१५ रोजी घेण्यात आली असून सदर निवडणूकीमध्ये खालील अनुसूचीत दर्शविलेले उमेदवार उपाध्यक्ष म्हणून 
निवडून आले आहेत . 

अनुसूची 
अ. क्र . नगर परिषदेचे निवडून आलेल्या उमेदवाराचे 
नाव 

नाव 
( १) (२ ) 
१ नांदुरा . . खराडे संतोष पांडुरंग 


बुलडाणा : 
दिनांक : २१ ऑगस्ट , २०१५ . 


किरण कुरुंदकर , 
जिल्हाधिकारी, बुलडाणा . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा . अ . क्र . १२९ . 

BY COLLECTOR 

ORDER 
No. NVS- Desk - 2 -2305- 2015. 

As required under provision of sub - section ( 4) of Section 51 - A of Maharashtra Municipal Councils 
and Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965, I, Kiran Kurundkar , Collector, Buldana hereby 
publish the name of candidate who has been declared elected as Vice -President of the Municipal 
Council , Nandura in the election held on 11th August 2015 . 

SCHEDULE 


Sr. Name of Name of the Elected 
No. Municipal Council Candidate 
(1) (2 ) 
1 Nandura . . Kharade Santosh Pandurang 


( 3) 


Buldana : 
Dated the 21st August, 2015 . 


KIRAN KURUNDKAR , 
Collector, Buldana . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २ , २०१५/ भाद्रपद ५-११ , शके १९३७ 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा . अ . क्र . १३० . 

__ जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, यांजकडून 
वाचा : गटविकास अधिकारी , पंचायत समिती, लोणार यांचे पत्र क्रमांक -पंसलो- सभापती- २५८५- २०१५, दिनांक २७-०७ -२०१५ . 


आदेश 


क्रमांक वि .४-कृउबास- लोणार-स्थाप्रासं-प्र .नि -७४३९ -२०१५. 

ज्याअर्थी, उक्त वाचा अन्वये गट विकास अधिकारी , पंचायत समिती , लोणार यांनी कृषि उत्पन्न बाजार समिती , लोणार येथे पंचायत समिती 
प्रतिनिधी म्हणून श्री . ज्ञानेश्वर गणपत चिभडे सभापती, पंचायत समिती, लोणार यांचे नाव या कार्यालयाला त्यांचे संमतीपत्रासह कळविलेले आहे . 

त्याअर्थी, मी , निलकंठ करे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, बुलडाणा महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) १९६३ चे कलम 
१४( ४) ( सी ) व कलम १३( १) ( ड ) तसेच महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन नियम , १९६७ चे नियम ८३ मधिल तरतुदीस अधिन राहून कृषि उत्पन्न बाजार 
समिती, लोणार चे संचालक मंडळावर पंचायत समिती, लोणार चे प्रतिनिधी म्हणून श्री . ज्ञानेश्वर गणपत चिभडे, सभापती , पंचायत समिती , लोणार यांची 
नियुक्ती या आदेशाद्वारे करीत आहे . 


बुलडाणा : 
दिनांक : ६ ऑगस्ट , २०१५ . 


निलकंठ करे , 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 

बुलडाणा . 


भाग १ - अ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा . अ . क्र . १३१ . 


वाचा : पत्र क्र . निवडणूक-निकाल - ७६७- २०१५ , दिनांक १० - ०८ - २०१५ . 


क्रमांक विनियम- कृउबास -निवडणूक - अधिसूचना - ५१९१ - २०१५ . 


ज्याअर्थी, सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था, मंगरुळपीर तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी कृषी उत्पन्न बाजार समिती मंगरुळपीर यांनी कृषी 
उत्पन्न बाजार समिती मंगरुळपीर च्या संचालक मंडळाच्या निवडणूकीचा निकाल जाहीर केला आहे. आणि तसे त्यांनी वाचा मधील पत्रानुसार या 
कार्यालयास दिनांक १० - ०८ - २०१५ रोजी कळविले आहे . 


आणि ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी कृषि उत्पन्न बाजार समिती मंगरुळपीर या बाजार समितीच्या संचालक मंडळाच्या 
निवडणूकीमध्ये कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) नियम , १९६७ चे नियम ५६ नुसार ९ मतदार संघामध्ये दिनांक ९ - ०८ - २०१५ रोजी 
प्रत्यक्ष मतदान घेण्यात आले व दिनांक १०- ०८ -२०१५ रोजी मतमोजणी होवून नियम ७६ चे नमुना १४ नुसार निकाल घोषीत करण्यात आला 
आहे. निवडणूक होवून १८ संचालक निवडून आल्याचेघोषीत केले आहे . 

त्याअर्थी, आता, कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४( क ) व त्याखालील नियम १९६७ चे नियम ८३ 
नुसार कृषि उत्पन्न बाजार समिती मंगरुळपीर या बाजार समितीच्या ऑगस्ट २०१५ मध्ये झालेल्या संचालक मंडळासाठीच्या निवडणूकीत निवडून 
आलेल्या/नवनिर्वाचीत सदस्यांची एकूण यादी सोबतच्या नमुना क्र . ११ ( सी ) मध्ये जाहीर करण्यात येत आहे. 

नमुना ११- सी 
(नियम ८३ पहा) 

निवडणुकीचेनिकालपत्र 
कृषि उत्पन्न बाजार समिती मंगरुळपीर, ता . मंगरुळपीर , जि . वाशिम ची निवडणूक . 
अनु - निवडून आलेल्या सभासदाचे नाव निवडून आलेल्या सभासदाचा पुर्ण पत्ता ज्या मतदार संघातून निवडून आले आहेत 
क्रमांक 

तो मतदार संघ 
( १ ) 

( २ ) 
१ श्री . शालीग्राम गोविंदराव राऊत मु . नागी पो . शेलुबाजार , ता . मंगरुळपीर सेवा सहकारी संस्था सर्वसाधारण 
२ श्री . शंकरराव मधूकरराव सावके मु . पो . पारवा , ता . मंगरुळपीर 

सेवा सहकारी संस्था सर्वसाधारण 


( 8 ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २, २०१५ / भाद्रपद ५-११, शके १९३७ 


९ 


निवडणुकीचे निकालपत्र - चालू 


(४ ) 


सेवा सहकारी संस्था सर्वसाधारण 


३ श्री. राजेंद्र महादेव राऊत 
४ श्री . विठ्ठल मारोतीराव गावंडे 

श्री. संजय वसंतराव देशमुख 


मु . भुर , पो . शेलुबाजार , ता . मंगरुळपीर 
मु . घोटा , पो . पोघात 


सेवा सहकारी संस्था सर्वसाधारण 


20जज 


मु . पो . कवठळ , ता . मंगरुळपीर 


सेवा सहकारी संस्था सर्वसाधारण 


श्री . अमोल रामहरी पाटील 


मु . जनुना , पो . मोहरी, ता . मंगरुळपीर 


सेवा सहकारी संस्था सर्वसाधारण 


७ श्री . मारोती निवृत्ती चौधरी 


मु . चिंचखेडा, पो . फाळेगांव , ता . मंगरुळपीर 


सेवा सहकारी संस्था सर्वसाधारण 
सेवा सहकारी संस्था महिला 


मु . पो . कुंभी, ता . मंगरुळपीर 


मु .चिंचखेडा , पो . फाळेगांव, ता . मंगरुळपीर 


सेवा सहकारी संस्था महिला 


८ सौ . पुष्पा प्रदिप खोटे 
९ सौ . संगीता दत्तात्रय शिंदे 
१० श्री . चंद्रकांत सुभाषराव ठाकरे 
११ श्री . घनश्याम प्रेमसिंग पवार 


सेवा सहकारी संस्था इ . मा . व . 


मु . पो . कासोळा, ता . मंगरुळपीर 
मु . पो . शेगी, ता . मंगरुळपीर 


सेवा सहकारी संस्था विमुक्त जाती / भटक्या 


जमाती . 


१२ श्री . किशोर प्रकाश म्हातारमारे 


मु . पो . मोहरी , ता . मंगरुळपीर 


ग्राम पंचायत सर्वसाधारण 


१३ श्री . उमेश आत्माराम गावंडे 


मु . पो . जोगलदरी, ता . मंगरुळपीर 


१४ सौ . कमलाबाई उत्तमराव इंगोले 


मु . पो . जोगलदरी, ता . मंगरुळपीर 


ग्राम पंचायत सर्वसाधारण 
ग्राम पंचायत अनुसूचित जाती/ जमाती 
ग्राम पंचायत दुर्बल घटक 


१५ श्री . संजय विनायक भोयर 


मु . शेलगांव , पो . अरक , ता . मंगरुळपीर 


मु . पो . मंगरुळपीर 


व्यापारी व अडते 


१६ श्री . ओमप्रकाश सत्यनारायण बंग 
१७ श्री . गिरीष नरसिंगदास बाहेती 
१८ श्री . हुसेन तुकड्या मुन्नीवाले 


मु . पो . मंगरुळपीर 


व्यापारी व अडते 


मु . पो . मंगरुळपीर 


हमाल व तोलारी 


वाशिम : 
दिनांक : २० ऑगस्ट , २०१५ . 


डी . आर . खाडे, 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 

वाशिम . 


अ .- एक - अ- ३ ( १६१८ ) . 


ON BEHALF OF GOVERNMENTPRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT 
PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 . 


